श्री. नारायण व्यंकटराव नागरगोजे, 
सेवानिवृत्त हजेरी सहायक यांना सेवा 
निवृत्तीवेतन व तदनुषंगीक लाभ 
मिळण्यासाठी त्यांच्या सेवेत भर 
घालण्याबाबत.... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सेनिवे-४६२३/प्र.क्र.२४/आस्था-१० 
बांधकाम भवन इमारत, १ ला मजला, 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना:- 

श्री. नारायण व्यंकटराव नागरगोजे यांना हजेरी सहाय्यक संवर्गामधुन लातूर जिल्हा परिषद 
आस्थापनेवर दि. १८ ऑगस्ट २००३ मध्ये कनिष्ठ सहायक या पदावर सामावुन घेण्यात आले. 
श्री.नारायण व्यंकटराव नागरगोजे हे कनिष्ठ सहायक या पदावरुन दि.३०/०६/२०१३ रोजी एकूण ९ 
वर्ष १० महिने व १३ दिवस इतकी सलग सेवा करुन नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले. परंतु 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम १९८२ च्या नियम ३० नुसार निवृत्तीवेतन मिळण्यासाठी 
त्यांची सलग सेवा १० वर्ष पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन लाभ अनुज्ञेय ठरत नाहीत. 


मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्र. २५८२/२०१२ व अन्य संलग्न 
याचिकांमध्ये दिनांक १३/०८/२०१५ रोजी दिलेल्या सामाईक निकालाचा संदर्भ देवून श्री. नारायण 
व्यंकटराव नागरगोजे यांनी दिनांक २७/०२/२०२३ रोजी शासनाकडे सेवानिवृत्तीवेतन अनुज्ञेय 
होण्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ५४ (२) नुसार, त्यांच्या 
अर्हताकारी सेवेत १ महिना १८ दिवस इतक्या सेवेची भर घालण्यासाठी निवेदन सादर केले आहे. सदर 
निवेदनाच्या अनुषंगाने एक “विशेष बाब” म्हणून शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

श्री. नारायण व्यंकटराव नागरगोजे यांनी कनिष्ठ सहायक पदावर केलेली एकूण ९ वर्ष १० 
महिने व १३ दिवस सलग सेवा व मा. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी याचिका 
क्रमांक २५८९/२०१२ व इतर संलग्न याचिकांमध्ये दिळेलळा, दिनांक १३.०८.२०१५ चा सामाईक निर्णय 
विचारात घेऊन श्री. नारायण व्यंकटराव नागरगोजे यांना निवृत्तीवेतनाचे लाभ अनुज्ञेय होण्यासाठी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ५४ (२) नुसार त्यांच्या सेवा 
कालावधीमध्ये “विशेष बाब” म्हणून एकूण १ महिना १८ दिवस भर घालण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात 
येत आहे. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी श्री. नारायण व्यंकटराव 
नागरगोजे यांना सेवानिवृत्त दिनांकापासून सेवानिवृत्ती वेतन सुरु करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही 
करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेनिवे-४६२३/प्र.क्र.२४/आस्था-१० 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३६/सेवा-७, दि. १०/०८/२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२६१३११३५४३२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ee en 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

S U R E S H D E O R A M 2.5.4.20=296e3c880fd 1 b089cf7bc9aed875e1bd95a2e8ed91 
3596c74f7aa9e24917bc3c, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

A M B E KA R seriaINumber=2768FD72EB50BA92D 164687 191D6F9C7C41 
2A486DDA9C76BBD82BD2EB7012517, cn=SURESH 


DEORAM AMBEKAR 


Date: 2023.09.26 17:50:00 +05'30' 


(सु.दे.आंबेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
२. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

३. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 

४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

५. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, महाराष्ट्र, मुंबई 

६. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, लातूर 

७. वित्त विभाग-सेवा -७ मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवड नस्ती आस्था-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


